इंग्रजी लघुलेखक, इंग्रजी लघुटंकलेखक व इंग्रजी 
टंकलेखक यांना मराठी लघुलेखन / मराठी 
टंकलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत वेळोवेळी 
निर्गमित करण्यात आलेल्या अधिसूचना, शासन 
निर्णय व शासन परिपत्रके यांचे संकलन. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११८/भाषा-२ 
नवीन प्रशासकीय भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १७.१०.२०२२ 


संदर्भ: 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र. टंलेप्र १०८१/सीआर-३४४/वीस-ब, 
दि. ०६.०५.१९९१ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र. टंलेप्र-१०८१/सीआर/३४४/२०-ब, 
दि. ३०.०९.१९९३ 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-१००८/१०५३/प्र.क्र.१३३/०८/ 
२०-ब, दि. ०४.०२.२००९ 
४. मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण - २०१२/प्र.क्र.१५९/भाषा-२, १७.०४.२०१४ 
५. मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. टंलेप-२०१५/प्र.क्र.१७६/भाषा-२, दि. २४.०३.२०१७ 
६. मराठी भाषा विभाग, शासन परिपत्रक क्र. टंलेप-२०१५/प्र.क्र.१७६/भाषा-२, 
दि. ०७.०६.२०१७ 
७. मराठी भाषा विभाग, अधिसूचना क्र. टंलेप-२०१५/प्र.क्र.१७६/भाषा-२, दि. ०५.१०.२०२१ 
८. मराठी भाषा विभाग, शासन परिपत्रक क्र. टंलेप-२०१५/प्र.क्र.१७६/भाषा-२, 
दि. २९.१०.२०२१ 
शासन परिपत्रक :- 


सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र. THT १०८१/सीआर-३४४/वीस-ब, दि. ०६.०५.१९९१ 


अन्वये इंग्रजी लघुलेखक, इंग्रजी लघुटंकलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना मराठी लघुलेखन/मराठी 
टंकलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत तरतूदी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यात वेळोवेळी 


संदर्भ क्रमांक २ ते ८ मध्ये नमूद अधिसूचना, शासन निर्णय, शासन परिपत्रकांन्वये सुचना देण्यात 
आलेल्या आहेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११८/भाषा-२ 


२. संदर्भ १ येथील अधिसूचनेमध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सर्व सुधारणा मूळ अधिसूचनेत 
समाविष्ट करुन त्याचे toot या शासन परिपत्रकान्वये उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
अधिसूचनेतील तरतुदींनुसार योग्य ती कार्यवाही सर्व प्रशासकीय विभाग, शासकीय कार्यालयांनी 
करावी. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१०१७१८२७०१९९३३ असा आहे. सदर शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MILIND BHAGWAN 
GAWADE 


(मिलिंद Tare ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई ४०० ०३५ 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3) मा. उपमुख्यमंत्री यांच खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा.मंत्री / राज्यमंत्री, मराठी भाषा यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
५) सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७) मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
८) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
९) मा. अध्यक्ष व सदस्य, मराठी भाषा समिती, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१०) मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
११) प्रधान सचिव (मराठी भाषा विभाग), HATHA, मुंबई 
१२) प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 
१३) प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 
१४) लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१५) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

१६) सह सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 
१८) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११८/भाषा-२ 


१९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२०) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२१) सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२२) सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२३) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


२४) संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई 

२५) सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 
२६) सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई 
२७) निवड नस्ती/भाषा-२. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११८/भाषा-२ 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 


भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 


इंग्रजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना मराठी 
लघुलेखन/मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्तीची 
करण्याबाबत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात 
आलेल्या अधिसूचना, शासन निर्णय व 
शासन परिपत्रक यांचे 
एकत्रित संकलन. 


(दिनांक १२९ ऑक्टोबर, २०२२ पर्यंत सुधारित) 
(मराठी भाषा विभाग) 


प्र 


व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई यांच्याकडून भारतात मुद्रित आणि संचालक, 
शासन मुद्रण ब लेखनसामग्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०० ००४ यांच्याकडून प्रकाशित. 


२०२२ 


इंग्रजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना मराठी 
लघुलेखन/मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्तीची 
करण्याबाबत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात 
आलेल्या अधिसूचना, शासन निर्णय व 
शासन परिपत्रक यांचे 
एकत्रित संकलन. 


अनुक्रमणिका 


उद्देशिका पृष्ठ क्रमांक 


१. “ महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त 
करावयाच्या मराठी लघुलेखन/मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत) 
नियमावली, १९९१ ” (सुधारणांसह) - सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना 
क्रमांक टंलेप्र ९०८१/सीआर-३४४/ Aaa, दि. ६ मे १९९१ :-- 


(१) संक्षिप्त नाव व प्रारंभ ३ 
(२) व्याख्या 3 
(3) लघुलेखक व टंकलेखक यांनी उत्तीर्ण Haare परीक्षा ¥ 
(४) परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची मुदत ष्‌ 
(५) प्रशिक्षण ६ 
(६) परीक्षा द 
(७) परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास होणारे परिणाम द 
(८) परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट ७ 
(९) नियमावली लागू होण्याबाबत ७ 
२. एतदर्थ मंडळामार्फत घेण्यात येणारी मराठी टंकलेखन परीक्षा संगणकावर gu 


घेण्याबाबत-सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : संकोर्ण-१००८/ 
१०५३/प्र.क्र. १३३/०८/२०-ब, दिनांक ४ फेब्रुवारी २००९. 


एच ६९०--१ 


उद्देशिका पृष्ठ क्रमांक 


३. शासनाच्या सेवेतील इंग्रजी लिपिक-टंकलेखक, इंग्रजी टंकलेखक तसेच इंग्रजी १७ 
लघुलेखकांना एतदर्थ मंडळामार्फत घेण्यात येणारी मराठी टंकलेखन परीक्षा 
सन २०१२ नंतर पुढे सुरू ठेवण्याबाबत-मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. 
संकोर्ण-२०१२/प्र.क्र. १५९/भाषा-२, दिनांक १७ एप्रिल २०१४. 


४. इंग्रजी टंकलेखक/लिपिक-टंकलेखक/लघुटंकलेखक/लघुलेखक संवर्गाच्या २० 
सुधारित दिनांक २४ मार्च २०१७ च्या अधिसूचनेसंदर्भात स्पष्टीकरण-मराठी 
भाषा विभाग, शासन परिपत्रक क्र. टंलेप-२०१५/प्र.क्र. ९१७६/भाषा-२, 
दिनांक ७ जून २०१७. 


५. इंग्रजी लघुलेखक/लघुटंकलेखक/टंकलेखक/ लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील २२ 
कर्मचाऱ्यांनी एतदर्थ मंडळाच्या मराठी लघुलेखन/टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यासंदर्भातील परिपत्रक रद्द करणेबाबत--मराठी भाषा विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र. टंलेप-२०१५/प्र.क्र. १७६/भाषा-२, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२१. 


३ 
सामान्य प्रशासन विभाग 
(मराठी भाषा विभाग) 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या 
मराठी लघुलेखन / मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत) नियमावली, १९९१ 
या नियमात, पुढील अधिसूचनांद्रारे सुधारणा करण्यात आल्या :- 


(१) दि. ३० सप्टेंबर, १९९३ ची सामान्य प्रशासन विभागाची अधिसूचना. 
(२) दि. २४ मार्च, २०१७ ची मराठी भाषा विभागाची अधिसूचना. 
(३) दि. ५ ऑक्टोबर, २०२१ ची मराठी भाषा विभागाची अधिसूचना. 


भारताचे संविधान 


क्रमांक SAM. १०८१/सीआर-३४४/वीस-ब.--भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०९ च्या परंतुकाद्वारे 
मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि या बाबतीत काढण्यात आलेले व राज्यामध्ये किंबा त्याच्या 
कोणत्याही भागामध्ये अंमलात असलेले सध्याचे सर्ब नियम ब आदेश यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल, याद्वारे महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील इंग्रजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांनी प्राप्त 
करावयाच्या मराठी लघुलेखन/मराठी टंकलेखन अ्हतेबाबत पुढील नियमावली तयार करीत आहेत, ती 
अशी :-- 


१. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.-(१) या नियमांस “ महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखक व इंग्रजी 
टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या मराठी लघुलेखन/मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत) 
नियमावली, १९९१ ” असे संबोधण्यात येईल. 


(२) ही नियमावली अधिसूचना प्रसिद्ध होईल त्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 

(३) ही संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू राहील. 
२. व्याख्या.--या नियमावलीत, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर-- 

(अ) “ एतदर्थ मंडळ ” म्हणजे, शासनाच्या सेवेतील इंग्रजी लघुलेखकांच्या व इंग्रजी टंकलेखकांच्या 
मराठी लघुलेखन/मराठी टंकलेखन परीक्षा घेण्यासाठी शासनाने नेमलेले मंडळ होय. 

(ब) “ परिशिष्ट ” म्हणजे, या नियमावलीस जोडलेले परिशिष्ट होय. 

(क) “ प्रारंभ दिनांक ” म्हणजे, हे नियम अंमलात येतील तो दिनांक होय. 


(ड) “ वाणिज्य संस्था ” म्हणजे, महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने 
मराठी लघुलेखन प्रशिक्षणासाठी ब मराठी टंकलेखन प्रशिक्षणासाठी मान्यता दिलेली वाणिज्य संस्था होय. 
(इ) “ इंग्रजी लघुलेखक ” म्हणजे, शासनाच्या सेवेत लघुलेखकाच्या पदावर नेमलेली व्यक्‍ती होय 


एच ६९०--१अ 


vw 


आणि यामध्ये निवडश्रेणी लघुलेखक, उच्चश्रेणी लघुलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक किंबा लघु टंकलेखक 
या पदावर नेमलेल्या व इंग्रजी लघुलेखनाचे काम करणाऱ्या व्यक्‍तींचाही समावेश आहे. 


(फ) “ इंग्रजी टंकलेखक ” म्हणजे, शासनाच्या सेवेत टंकलेखकाच्या पदावर नेमलेली व्यक्‍ती होय 
आणि यामध्ये लिपिक-टंकलेखकाच्या पदांवर नेमलेल्या ब इंग्रजी टंकलेखनाचे काम करणाऱ्या व्यक्‍तींचाही 
समावेश आहे. 


(ग) “ परीक्षा ” म्हणजे, या नियमानुसार एतदर्थ मंडळाने घेतलेली मराठी लघुलेखनाची ब मराठी 
टंकलेखनाची परीक्षा होय. 


(ह) “ विद्यमान प्रशिक्षण योजना ” म्हणजे, ही नियमावली अंमलात येण्यापूर्वी सामान्य प्रशासन 
बिभाग, शासन निर्णय क्रमांक टंलेप्र-१०७७-सी/ २६४२-२०, दिनांक १६ जून, १९८१ अन्वये अंमलात 
असलेली मराठी टंकलेखन व लघुलेखन प्रशिक्षणाची योजना होय. 


(आय) “ शासन ” म्हणजे, महाराष्ट्र शासन होय. 


१((आय-अ) “ शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र ” याचा अर्थ, शालेय शिक्षण ब क्रीडा विभाग, 
महाराष्ट्र शासन यांच्या नियंत्रणाखाली काम करणाऱ्या “ महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ” यांच्याकडून 
देण्यात येणारे प्रमाणपत्र, असा आहे आणि त्यामध्ये शासनाने त्याच्याशी समकक्ष म्हणून विनिर्दिष्टपणे 
मान्यता दिलेल्या अन्य कोणत्याही संस्थेकडून देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्राचा समावेश होईल.] 


(जे) “ माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा ” म्हणजे, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक ब उच्च माध्यमिक 
शिक्षण मंडळ अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) अन्वये विभागीय 
मंडळाने घेतलेली माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा होय आणि त्यामध्ये शासनाने तत्स्ह्याम म्हणून घोषित 
केलेल्या इतर कोणत्याही परीक्षेचा समावेश होतो. 


३. लघुलेखक व टंकलेखक यांनी उत्तीर्ण करावयाची परीक्षा.-- या नियमावलीच्या अधीनतेने 
इंग्रजी लघुलेखनाचे किंबा इंग्रजी टंकलेखनाचे काम करणाऱ्या प्रत्येक लघुलेखकाला किंवा प्रत्येक 
टंकलेखकाला नियम ४ मध्ये विहित केलेल्या कालावधीत खालीलप्रमाणे परीक्षा उत्तीर्ण करावी 
लागेल :-- 


अनुक्रमांक पदनाम उत्तीर्ण करावयाची परीक्षा 
(१) (२) (३) 


१ इंग्रजी लघुलेखनाचे काम करणारे एतदर्थ मंडळाची प्रति मिनिट ८० शब्द गतीची 
निवडश्रेणी, उच्चश्रेणी ब निम्नश्रेणी मराठी लघुलेखनाची व प्रति मिनिट ३० शब्द 


लघुलेखक. गतीची मराठी टंकलेखनाची परीक्षा. 

२ इंग्रजी लघुलेखनाचे आणि इंग्रजी एतदर्थ मंडळाची प्रति मिनिट ८० शब्द गतीची 
टंकलेखनाचे काम करणारा लुघ मराठी लघुलेखनाची ब एतदर्थ मंडळाची 
टंकलेखक. प्रति मिनिट 30 शब्द गतीची मराठी टंकलेखनाची 

परीक्षा. 

३ इंग्रजी टंकलेखनाचे काम करणारे एतदर्थ मंडळाची प्रति मिनिट ३० शब्द गतीची 
टंकलेखक व लिपिक टंकलेखक. मराठी टंकलेखनाची परीक्षा : 


१. दिनांक २४ मार्च २०१७ च्या अधिसूचनेनुसार खंड (आय-अ) समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


ष्र 


(aed, [ जे इंग्रजी लघुलेखक किंबा लघुटंकलेखक दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी किंबा त्यानंतर 
नियुक्‍त झालेले आहेत आणि ज्यांनी] मूळ नियुक्तीच्या वेळी किंवा यथास्थिति, [दिनांक २४ मार्च २०१७ 
रोजी किंबा त्यानंतर] शासकीय सेवेत रूजू झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षांच्या कालाबधीत मराठी 
लघुलेखनाचे ८० शब्द प्रति मिनिट गतीचे ब मराठी टंकलेखनाचे ३० शब्द प्रति मिनिट गतीचे अथवा 
अधिक गतीचे मराठी लघुलेखन व मराठी टंकलेखनाचे शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र धारण केले आहे 
अशा इंग्रजी लघुलेखक, इंग्रजी लघुटंकलेखकांना एतदर्थ मंडळाची ८० शब्द प्रति मिनिट गतीची मराठी 
लघुलेखनाची व ३० शब्द प्रति मिनिट गतीची मराठी टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात 
येईल : 


परंतु आणखी असे को, जे इंग्रजी टंकलेखक किंबा लिपिक-टंकलेखक दिनांक २४ मार्च २०१७ 
रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्‍त झाले आहेत आणि ज्यांनी] मूळ नियुक्तीच्या वेळी “[किंबा यथास्थिती, 
दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी किंबा त्यानंतर] शासकीय सेवेत रूजू झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षांच्या 
कालावधीत मराठी टंकलेखनाचे ३० शब्द प्रति मिनिट गतीचे अथवा अधिक गतीचे “ शासकीय वाणिज्य 
प्रमाणपत्र ” धारण केले असेल, अशा इंग्रजी टंकलेखक व इंग्रजी लिपिक-टंकलेखक यांना एतदर्थ 
मंडळाची ३० शब्द प्रति मिनिट गतीची मराठी टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येईल.] 


४. परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची मुदत.--(१) प्रथम भाषा म्हणून मराठी (उच्चस्तर) विषय घेऊन 
माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण झालेले जे इंग्रजी लघुलेखक किंवा इंग्रजी टंकलेखक,--- 


(अ) जे प्रारंभ दिनांकी शासनाच्या सेवेत असतील त्यांना नियम ३ मध्ये विहित केलेली 
परीक्षा प्रारंभ दिनांकापासून ४ वर्षांच्या आत उत्तीर्ण व्हाबी लागेल. 


(ब) जे प्रारंभ दिनांकानंतर शासन सेवेत असतील त्यांना नियम ३ मध्ये विहित केलेली 
परीक्षा सेवेत प्रवेश केल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षांच्या आत उत्तीर्ण व्हाबी लागेल. 


(२) प्रथम भाषा म्हणून मराठी (उच्चस्तर) विषय न घेता माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा 
उत्तोर्ण झालेले जे इंग्रजी लघुलेखक किंवा इंग्रजी टंकलेखक,--- 


(अ) प्रारंभ दिनांकी शासनाच्या सेवेत असतील त्यांना नियम ३ मध्ये विहित केलेली परीक्षा 
प्रारंभ दिनांकापासून ६ वर्षांच्या आत उत्तीर्ण व्हावी लागेल. 


(ब) प्रारंभ दिनांकानंतर शासन सेवेत असतील त्यांना नियम ३ मध्ये विहित केलेली परीक्षा 
सेवेत प्रवेश केल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षांच्या आत उत्तीर्ण व्हाबी लागेल. 


१. दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार परंतुके दाखल करण्यात आली आहेत. 

२. दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजीची अधिसूचना, नियम २(एक)(अ) अन्वये मूळ मजकुराऐवजी हा मजकूर 
दाखल करण्यात आला आहे. 

३. वरील अधिसूचनेच्या नियम २(एक)(ब) अन्वये हा मजकूर दाखल करण्यात आला आहे. 

४. वरील अधिसूचनेच्या नियम २(दोन)(अ) अन्वये हा मजकूर दाखल करण्यात आला आहे. 

५. वरील अधिसूचनेच्या नियम २(दोन)(ब) अन्वये हा मजकूर दाखल करण्यात आला आहे. 


द 


५. प्रशिक्षण.--(१) इंग्रजी लघुलेखकांसाठी मराठी लघुलेखन प्रशिक्षणाचा कालावधी एक 
वर्षाचा असेल. या एक वर्षाच्या कालावधीतच त्याला मराठी टंकलेखनाचे प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागेल. 


(२) इंग्रजी टंकलेखकासाठी मराठी टंकलेखन प्रशिक्षणाचा कालावधी सहा महिन्यांचा राहील. 


(३) इंग्रजी लघुलेखकाला/टंकलेखकाला बरील पोट-नियम (१) वब (२) मध्ये उल्लेखिलेले 
प्रशिक्षण कोणत्याही स्थानिक वाणिज्य संस्थेत घेता येईल. ज्या ठिकाणी अशी कोणतीही स्थानिक वाणिज्य 
संस्था नसेल त्या ठिकाणी त्याला/तिला खाजगीरीत्या उक्त प्रशिक्षण घेता येईल. अशा खाजगी प्रशिक्षणासाठी 
इंग्रजी लघुलेखकाला/टंकलेखकाला तो/ती परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर शासन वेळोवेळी जाहीर करील 
अशी रक्कम देण्यात येईल. 


(४) उपरोक्त पोट-नियमामध्ये उल्लेख केलेले प्रशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या इंग्रजी लघुलेखकाला 
किंबा इंग्रजी टंकलेखकाला आपल्या कार्यालय प्रमुखाकडे सोबतच्या परिशिष्टामध्ये विहित केलेल्या नमुना 
१ किंबा नमुना २ मध्ये अर्ज करावा लागेल. कार्यालय प्रमुख आपल्या मंजूर अनुदानातून प्रशिक्षणाचा खर्च 
करतील. 


(५) प्रशिक्षण घेणाऱ्या इंग्रजी लघुलेखकाला/इंग्रजी टंकलेखकाला प्रशिक्षण मध्येच सोडून देता 
येणार नाही. तथापि, त्याने विधिग्राह्यम कारणास्तव प्रशिक्षण अपूर्ण सोडल्यास उर्वरित प्रशिक्षण त्याला/ 
तिला स्वखर्चाने पूर्ण करावे लागेल. अन्यथा त्याला/तिला त्याच्या/तिच्या प्रशिक्षणावर खर्च करण्यात 
आलेली रक्‍कम शासनाला परत करावी लागेल आणि/किंवा तो/ती कार्यालय प्रमुखास योग्य वाटेल अशा 
अनुशासनिक कार्यवाहीस पात्र होईल. 


(६) शासकीय खर्चाने प्रशिक्षण घेतलेल्या इंग्रजी लघुलेखकाला/इंग्रजी टंकलेखकाला उपरोक्‍त 
पोट-नियमांमध्ये उल्लेख केलेल्या प्रशिक्षणाचा लाभ पुन्हा घेण्याचा हक्क असणार नाही. 


(७) संबंधित इंग्रजी लघुलेखकाच्या/टंकलेखकाच्या कार्यालय प्रमुखांना इंग्रजी लघुलेखकाची/ 
इंग्रजी टंकलेखकाची माहिती परिशिष्टामध्ये विहित केलेल्या नमुना ३ किंबा ४ मध्ये भाषा संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे प्रशिक्षण सुरू झाल्यापासून १ महिन्याच्या आत पाठवाबी लागेल. 


६. परीक्षा.-(१) या नियमावबलीच्या उपबंधाच्या अधीनतेने, एतदर्थ मंडळ दर कॅलेंडर वर्षी 
एप्रिल ब ऑक्टोबर या महिन्यात, मराठी लघुलेखनाच्या ब मराठी टंकलेखनाच्या परीक्षा सोयीस्कर 
केंद्रावर आयोजित करील. 


(२) प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर इंग्रजी लघुलेखक/इंग्रजी टंकलेखक यांना आपल्या कार्यालय प्रमुखामार्फत 
परिशिष्टामध्ये विहित केलेल्या नमुना ५ किंबा नमुना ६ मध्ये एप्रिलच्या परीक्षेसाठी १५ फेब्रुबारी रोजी 
किंबा तत्पूबी किंवा ऑक्टोबरच्या परीक्षेसाठी ५१५ ऑगस्ट] रोजी किंबा तत्पू्बी भाषा संचालक, महाराष्ट्र 
राज्य यांच्याकडे परीक्षेला बसण्याच्या परवानगीसाठी अर्ज पाठवावे लागतील. 


७. परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास होणारे परिणाम.--(१) जो इंग्रजी लघुलेखक/इंग्रजी 
टंकलेखक उपरोक्‍त नियम ४ मध्ये fated केलेल्या मुदतीत उपरोक्त परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाही, तो/ती 
परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत किंवा त्यास/तिला अशी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळेपर्यंत त्याची/तिची 
वार्षिक वेतनवाढ रोखून धरली जाण्यास पात्र होईल. 


(२) परीक्षा ज्या तारखेस संपली असेल त्या तारखेच्या लगतनंतरची तारीख ही परीक्षा उत्तीर्ण 


१. दिनांक ३० सप्टेंबर, १९९३ रोजीच्या अधिसूचनेअन्वये हा मजकूर दाखल करण्यात आला आहे. 


झाल्याची तारीख असल्याचे समजण्यात येईल. 

(३) अशा प्रकारे रोखून धरलेल्या वेतनवाढी, शासकोय कर्मचारी ज्या तारखेला परीक्षा उत्तीर्ण 
होईल किंवा त्याला/तिला अशा प्रकारे परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येईल त्या तारखेला देय 
होतील आणि जणू काही त्यांच्या वेतनवाढी रोखल्या नव्हत्या असे समजून त्या उपाजित होतील. परंतु 
वेतनवाढी रोखून धरल्यामुळे थकबाको मिळण्याचा त्याला/तिला हक्क असणार नाही. 


८. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट. -इंग्रजी लघुलेखक/टंकलेखक प्रारंभ दिनांकास ५० वर्षे 
वयाचा झालेला असेल तर, अगर त्यानंतर ज्या दिनांकास तो ५० AS बयाचा होईल तेव्हा त्याला/तिला 
ती परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळेल. 

९. ही नियमावली लागू होण्याबाबत. --प्रारंभ दिनांकापूर्वी ज्या इंग्रजी लघुलेखकांनी/टंकलेखकांनी 


विद्यमान प्रशिक्षण योजनेनुसार मराठी लघुलेखनाचे किंबा मराठी टंकलेखनाचे प्रशिक्षण घेण्यास सुरुवात 
केली असेल त्यांना सुद्धा ही नियमावली लागू राहील. 


(Rar. या नियमांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, ऑक्टोबर १९९१ मध्ये घेण्यात आलेल्या 
परीक्षेत जो उत्तीर्ण झाला आहे असा प्रत्येक इंग्रजी लघुलेखक किंबा इंग्रजी टंकलेखक विद्यमान प्रशिक्षण 
योजनेनुसार मिळणाऱ्या लाभास पात्र असण्याचे चालू राहील.] 

go. या नियमावलीत काहीही अंतर्भूत असले तरी, शासनाला विशेष परिस्थितीमध्ये यापैकी 
कोणत्याही नियमाच्या तरतुदी त्याला न्याय्य ब संयुक्तिक वाटतील, अशा रीतीने शिथिल करता येतील. 
मात्र अशा कोणत्याही शिथिलीकरणाची कारणे नमूद करावी लागतील. 


सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र. टलेप्र-१०८१/सीआर-३४४/वीस-ब, दिनांक ६ मे, 
१९९१, 


१. दिनांक ३० सप्टेंबर, १९९३ रोजीच्या अधिसूचनेच्या नियम ३ अन्वये नियम ९अ समाविष्ट करण्यात आला 
आहे. 


८ 


परिशिष्ट 
नमुना एक 
[नियम ५ (४) पहा] 
मराठी लघुलेखन प्रशिक्षणासाठी अर्जाचा नमुना 
प्रति 


कार्यालय प्रमुख 


महोदय, 

शासकीय अधिसूचना क्र. टंलेप्र-१०८१/सीआर-३४४/वबीस-ब, दिनांक ६ मे १९९१ अन्वये विहित 
केलेल्या नियमांच्या अधीनतेने मी, दिनांक “मम” पासून सुरू होणाऱ्या 
मराठी लघुलेखनाच्या प्रशिक्षणास दाखल होऊ इच्छितो/इच्छिते. सदर प्रशिक्षण मी ete 
या वाणिज्य संस्थेत घेऊ इच्छितो/इच्छिते. तरी सदर प्रशिक्षणासाठी माझी कृपया निवड करावी, ही 
विनंती. 


आपला/ आपली, 


सही 


पदनाम. 


8 


परिशिष्ट 
नमुना दोन 
[नियम ५ (४) पहा] 
मराठी टंकलेखन प्रशिक्षणासाठी अर्जाचा नमुना 


प्रति 

कार्यालय प्रमुख 
महोदय, 

शासकीय अधिसूचना क्र. टंलेप्र-१०८१/सीआर-३४४/वबीस-ब, दिनांक ६ मे १९९१ अन्वये विहित 
केलेल्या नियमांच्या अधीनतेने मी, दिनांक rrr पासून सुरू होणाऱ्या 


मराठी टंकलेखनाच्या प्रशिक्षणास दाखल होऊ इच्छितो/इच्छिते. सदर प्रशिक्षण मी eer 
या वाणिज्य संस्थेत घेऊ इच्छितो/इच्छिते. तरी सदर प्रशिक्षणासाठी माझी कृपया निवड करावी, ही 
विनंती. 


आपला/ आपली, 


सही 


पदनाम. 


एच ६९०-२ 


20 


परिशिष्ट 


नमुना तीन 
[नियम ५ (७) पहा] 


कार्यालयाचे नाव व पूर्ण पत्ता 


प्रशिंधणाचा SETRATETERY wrens 


प्रशिक्षणासाठी निवड केलेल्या लघुलेखकांची यादी 


अनु- कर्मचाऱ्याचे धारण कलेले प्रशिक्षणासाठी जेथे प्रशिक्षणासाठी 


क्रमांक पूर्ण नाव पद वब मूळ दाखल केले, त्या वाणिज्य दाखल शेरा 
नियुक्‍ती संस्थेचे नाव ब पूर्ण पत्ता केल्याचा 
दिनांक दिनांक 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
सही 
दिनांक पदनाम 
प्रत-- 


भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
प्रशासकीय इमारत, ५बा मजला, 
शासकोय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई Yoo ००५१, 


११९ 


परिशिष्ट 


नमुना चार 
[नियम ५ (७) पहा] 


कार्यालयाचे नाव व पूर्ण पत्ता 


प्रशिक्षणाचा कालाबधी rere 


प्रशिक्षणासाठी निवड केलेल्या टंकलेखकांची यादी 


अनु- कर्मचाऱ्याचे धारण कलेले प्रशिक्षणासाठी जेथे प्रशिक्षणासाठी 


क्रमांक पूर्ण नाव पद वब मूळ दाखल केले, त्या वाणिज्य दाखल शेरा 
नियुक्‍ती संस्थेचे नाव ब पूर्ण पत्ता केल्याचा 
दिनांक दिनांक 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
सही 
दिनांक पदनाम 
प्रत-- 


भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
प्रशासकीय इमारत, ५बा मजला, 
शासकोय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई Yoo ००५१, 


एच ६९०--रअ 


ERC) 


RR 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, जून १३, 1839 [sae २३, शके १९१३ «| भाग चार-अ 


अध्यक्ष 


परिशिष्ट 
aA पाच 
[ नियम ६ (२) पहा] 
एतदर्थ मंडळाच्या मराठी लघुलेखन परीक्षेकरिता अर्जाचा नमुना 
ua ay मंडळ, 


मराठी' टंकळेखन व लघकेखन परीक्षा' 

हारा--विभागीय सहायक भाषा रांचालवा, 

भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, मुंबई (कोकण)। 

पुणे व ताशिक/नागयूर व असरावती/ओऔरंगाबाद विभाग, 
यांस, 


महोदय, 


हे ल en re मध्ये होणाऱ्या एतंदर्थे मंडळ मराठी लघुलेखनाच्या 


प्रति मिनिट ८० गतीच्या परीक्षेस बसण्याची माझी gear आहे. *सदर परीक्षेस मी प्रथमच 
बसत आहे,/यापूर्वी बसलो/बसले असून आवश्यक तपशील खाली दिला आहे :-- 


धृ. 
2. 


aA 


ie, 


संपूर्णे नाव (आडनावप्रथम) .. >. रट 

अपदनाम (इंग्रजी लघुलेखक निवडश्रेणी/उच्च/ 
Frese इंग्रजी लघुटंकलेखक) 

(अ) कार्यालय प्रमुखाचे पदनाम ०: 
(व) कार्याळ्याचापूर्णेपत्ता .. ३ 


उमेदवार पूर्वीच्या परीक्षेत अनुत्तीगं झाला असेल 
अंगर अतुपस्थित' असेल तर ae : 
(य) त्या परीक्षेचा महिना व वर्षं 


(ब) आस'न क्रमांक : भड 
(क) परीक्षा केंद्र a क 
निवडलेल्या केंद्राचे नाव 


अर्जात मी नमूद केलेली सर्वे माहिती खरी आहे. तरी मला माहे cee eee 
मध्ये होणाऱ्या परीक्षेस बसण्याची परवानगी मिळावी अशी विनंती' आहे 


आपला/ आपलो, 


दिनांक : (अर्जदाराची सही) 
स्थळ: 


१३ 


- भांग चार-अ] महाराष्ट्र शासन VITA, जून १२, १९९१[ज्येष्ठ २३, शके १९१३ ye 
प्रमाणपत्र | 


प्रमाणित करण्यात येते की, श्री./कु./श्रोमती cot eee, 
यांनी वरील अर्जाते feos माहिती बरोबर असून ते,त्या परीक्षेला बसण्यास पात्र आहेत. 


कार्यालयाचे-प्रमुखयाचे नाव, पदनाम | 
सही व शिक्का. 


( *लागू नसठेला मजकूर खोंडावा) 


परिशिष्ट 
नमुना सहा 
[नियम ६ (२) पहा ] 
एतदर्थ मंडळाच्या मराठी टंकलेखन परीक्षेकरिता अर्जाचा नमुना 


FETT 
एतदर्थ मंडळ, 
मराठी' टंकलेखन व लघुलेखन परोक्षा, 
द्वारा---विभागीय सहायक भाषा संचालक, 
भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, मुंबई (कोकण) 
पुणे व नोशिक/नागपूर व अमरावती/औरंगाबाद विभाग, 
ata, 


पाहि OFS eS ere वयर मध्ये होणार्‍या aed मंडळाच्या मराठी टंकलेखन! 
परीक्षेस बसण्याची माझी इच्छा आहे. *सदर परीक्षेस मी प्रथमच बसत आहे,यापूर्वी 
बसलो, बसले असून आवश्यक तपशील खाली दिला आहे :-- 


१. संपूर्ण नाव (आडनाव प्रथम) ai 
२, *qeatr (इंब्रजी टंकलेखन हंग्रजी caters 
काम करणारे लिपिक) Pa 
३. (a) कार्यालय-प्रमुखाचे पदनाम 
(ब) कार्यालयाचा पूर्ण पत्ता a 
४. उमेदवार पूर्वीच्या परीक्षेत अनुत्तीणे झाला असेल 
अगर अनुपस्थित राहीला असेल तर. 
(य) त्या परीक्षेचा महिना ब वर्षे 
(बँ) आसन कमांक 
(क) परीक्षा केंद्र 


ae 


ee 


By 


३४९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, HT १३, १९९१/ज्येष्ठ २३, शके १९१३ [ATT चार-अं 
५. एखाद्या प्रश्‍वपत्रिकेत सूट मिळाली आहे. काय? 
असेल तर, 
[अ] प्रश्‍लपत्रिकेचा विभाग क्रमांक 
[ब] परीक्षेचा महिना a वर्ष 
[क॑] आसत क्रमांक 


६. निवडलेल्या केंद्राचे नाव ह we 


मी अर्जात age केलेली ws माहिती खरी आहे. तरी wat माहे ccc 
मध्ये होणार्‍या परीक्षेस बसण्याची परवानगी मिळावी ही विनंती 


आपला|/!आपली, .. 


(अर्जदाराची सही) 
दिनांक : 
स्थळ : 


प्रसाणपत्र 


HAST ATA ताव, पदनाम 
सही व शिक्का, 


( *लागू नसलेला मजकूर खोडावा ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


अ, ब. आस्बेरकर, 
शासनाचे उप सचिव. 


१५ 


एतदर्थ मंडळामार्फत घेण्यात येणारी मराठी 
टंकलेखन परीक्षा संगणकावर घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :-संकीर्ण-१००८/१०५३/प्र.क्र.१३३/०८/२०-ब, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००३२. 
दिनांक -४/२/२००९. 


संदर्म'- शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:-टंलेप्र-१०८१/सीआर-३४४ /२०-ब, 
दि.६ मे, १९९१. 


शासन परिपत्रक 


महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील इंग्रजी लघुलेखकांना एतदर्थ मंडळाची . मराठी 
लघुलेखकांची व मराठी टंकलेखकांची परीक्षा तसेच, इंग्रजी टंकलेखक व लिपिक टंकलेखक 
यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करणे शासन अधिसूचना, सामान्य 
प्रशासन विभाग, दि.६/५/१९९१ नुसार अनिवार्य करण्यात आले आहे. 

शासनाच्या आता असे निदर्शनास आले आहे की, राज्य शासनाच्या बऱ्याच कार्यालयात 
संगणकाचा प्रामुख्याने वापर करण्यात येतो. मराठी टंकलेखन परीक्षा टंकलेखन यंत्रावर घेताना 
अनेक अडचणी येतात. शासकीय कार्यालयात आता कर्मचारी संगणकावर काम करीत 
असतात त्यामुळे टंकलेखन यंत्र शोधून त्यावर सराव करणे कठीण जाते. या सर्व परिस्थितीचा 
विचार करुन यापुढे एतदर्थ मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या मराठी टंकलेखन परीक्षा पूर्णपणे 
संगणकावर घेण्याचे विचाराधीन आहे. संगणकावरील अशी मराठी टंकलेखन परीक्षा राज्य 
शासनाच्या यापूर्वीच्या सूचनेनुसार एतदर्थ मंडळामार्फत घेण्यात येत्तील. यासाठी मुंबई पुणे, 
औरंगाबाद, नागपूर या जिल्हयाच्या ठिकाणी टंकलेखन परीक्षा संगणकावर घेण्यासाठी 
संगणकाची सोय करण्यात येणार आहे. अशा परीक्षेसाठी प्रश्‍न पत्रिकेचे स्वरुप, तपासणी 
हया बाबींवर आवश्यक ती कार्यवाही भाषा संचालनालयाने करावी. 

एतदर्थ मंडळामार्फत घेण्यात येणारी मराठी टंकलेखन परीक्षा २००९ पासून संगणकावरच 
आयोजित करण्यात येणार आहे. 


हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


१६ 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २००९०२०४११५९५०००१ असा 


आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने. 
सही/- 
(स्मि.द.मंत्री ) 
शासनाच्या उप सचिव 
प्रत, 


मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, 

प्रबंधक, मुळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई.(पत्राने) 
प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई.(पत्राने) 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई(पत्राने) 

सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सहायक भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, नवी मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर, 


२. सर्व मंत्रालयीन विभागाना विनंती करण्यात येते की, सदर आदेश त्यांनी आपापल्या 
अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख तसेच कार्यालय प्रमुखांच्या निदर्शनास आणावेत 


प्रत- 
निवडनस्ती साठी/संग्रहासाठी. 


१७ 


शासनाच्या सेवेतील इंग्रजी लिपिक-टंकलेखक, 
इंग्रजी टंकलेखक तसेच इंग्रजी लघुलेखकांना 
एतदर्थ मंडळामार्फत घेण्यात येणारी मराठी 
टंकलेखन परीक्षा सन २०१२ नंतर पुढे सुरू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१२/प्र.क्र.१५९/भाषा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १७ एप्रिळ, २०१४ 


वाचा - 
१ शासन अधिसूचना क्रमांक :- सामान्य प्रशासन विभाग, टंळेप्र-१०८१/सीआर-३४४/२०-ब, 
दि.६.५-१९९१, 
२) शासन परिपत्रक क्रमांक :- सामान्य प्रशासन विभाग, संकिर्ण-१००८/१०५३/प्र.क्र,१३३/०८/२०- 
ब, दि.४.२.२००९, 
३) शासन परिपत्रक क्रमांक :- सामान्य प्रशासन विभाग, संकीर्ण-१००८/१०५३/प्र.क्र.१३३/०८/२०- 
ब,दि.२०.६.२००९. 


प्रस्तावना - 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.६.५.१९९१ च्या अधिसूचनेन्वये इंग्रजी लघुलेखन/टंकलेखनाचे 
काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एतदर्थ मंडळाची ८० शब्द प्रति मिनिट गतीची मराठी लघुलेखन तसेच ३० 
शब्द प्रति मिनिट गतीची मराठी टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य केले आहे. सदर परीक्षा मराठी 
टंकलेखन यंत्रावर घेताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन संदर्भ क्र.२ येथील दि.४.२.२००९ च्या 
परिपत्रकान्वये मराठी टंकलेखन परीक्षा पूर्णपणे संगणकावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
सा.प्र.वि.च्या संदर्भ क्र.३ येथील दि.२०.६.२००९ च्या शासन निर्णयान्वये या परीक्षा सन २०१२ नंतर बंद 
करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि सदर परीक्षा यापुढेही चाळू ठेवण्याची गरज लक्षात घेता या 
परीक्षा सन २०१२ नंतरही पुढे चालू ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


(शा.म.मु.) एच ६९०--३ (६२०--१०-२०२२) 


हट 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१२/प्र.क्र.१५९/भाषा-२ 


झासन निर्णय - 

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ मधील तरतूदीनुसार वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व कामकाज 
मराठीतून करण्यात येत आहे. शासकीय कार्यालयांप्रमाणेच शासनाच्या अंगीकृत व्यवसायांनी देखील वर्जित 
प्रयोजने वगळता मराठीतून कामकाज करण्याबाबत वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासन 
व्यवहारात १०० टक्के मराठीचा वापर करण्याचे शासनाचे धोरण असल्याने सा.प्र.वि.च्या क्र.३ येथील 
दि.२०.६.२००९ च्या शासन निर्णयान्वये एतदर्थ मंडळाच्या मराठी टंकलेखन परीक्षा सन २०१२ नंतर बंद 
करण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय रद्द करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.टंलेप्र-१०८१/सीआर-३४४/२०ब, दि.६.५.१९९१ अन्वये 
शासकीय सेवेतील लिपिक टंकलेखक, इंग्रजी टंकलेखक/लघुलेखक यांना अनिर्वाय करण्यात आलेली 
एतदर्थ मंडळाची मराठी टंकलेखन परीक्षा यापूर्वी नोव्हेंबर 2092 मध्ये घेण्यात आली असल्यामुळे 
दि.१.१२.२०१२ पासून सदर शासन निर्णयानुसार पुढील टंकलेखन परीक्षा आयोजित करेपर्यंतचा काळावधी 
हा वेतनवाढ रोखण्यासाठी गणण्यात येऊ नये. 

सा.प्र.वि.च्या संदर्भ क्र.१ येथील दि.६.५.१९९१ च्या अधिसूचनेमधील इतर सर्व तरतूदी यापुढेही 
कायम राहतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र AAA www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०५१५१४३७३७८२३३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dethe Lalita 5 
D e t h e DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=MLD, 
postalCode=400032, 
[_ | क t S Seer cn=Dethe Lalita 
a I a Date: 2014.05.15 14:42:21 +05'30' 
ललिता शि.देठे 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. राज्यपाल यांचे सचिव 
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


१९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१२/प्र.क्र.१५९/भाषा-२ 
————— 0 ee 


चु 3 


१८, 


मा. राज्यमंत्री, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक 

सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व सदस्य, गहाराष्ट्र विधानमंडळ(विधानपरिषद/विधानसभा),मुंबई 
सर्व अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
प्रबंधक, मुळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 

प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 


. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

. सर्व जिल्हाधिकारी 

- सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई व नागपूर 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

- निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, महानगरपालिका मार्ग, 


पोस्ट बॉक्स- १९६७, मुंबई ४०० ००१ (आपल्या अधिनस्थ असलेल्या सर्व जिल्ह्यातील 


संस्थांना संगणक कक्ष उपलब्ध करून देण्याबाबत शूवना देण्याकरिता प्रत) 


१९, 
२०. 
२१. 
22. 
२३. 
२४. 


एच ६९०--३ 


भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विडवकोड़ा निर्मिती मंडळ, रविंद्र नाट्य मंदीर, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, रविंद्र नाट्य मंदीर, मुंबई 

संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, धोबी तलाव, मुंबई, 

अवर सचिव, सा.प्र.वि.कार्यासन १२/१४/१४-अ, मंत्रालय, मुंबई, 

निवड नस्ती 

( सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर आदेश त्यांनी आपापल्या 
अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख तसेच कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणावेत.) 


ST 


२० 


इंग्रजी टंकलेखक/लिपिक-टंकलेखक/ लघुटंकलेखक/ 
लघुलेखक संवर्गाच्या सुधारीत दि.२४.३.२०१७ च्या 
अधिसूचनेसंदर्भात स्पष्टीकरण 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः टंलेप-२०१५/प्र.क्र.१७६/भाषा-२, 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ७ जून, २०१७ 
वाचा:- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र. टंळेप्र-१०८१/सीआर-३४४/वीस-ब, 
दि. ६.५.१९९१ 
२) या विभागाची समक्रमांकाची दि.२४.३.२०१७ ची अधिसूचना 


शासन परिपत्रक:- 


शासकीय सेवेतील इंग्रजी टंकलेखक/लिपिक-टंकळेखक/लघुटंकलेखक/लघुलेखक संवर्गाच्या 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.६.५.१९९१ च्या अधिसूचनेमध्ये दि.२४.३.२०१७ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये 
सुधारीत करण्यात आली आहे. सदर सुधारीत अधिसूचनेमधीळ तरतुदींच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे 
स्पष्टीकरण करण्यात येत आहे- 

दि.२४.३.२०१७ च्या सुधारीत अधिसूचनेतील तरतुदी अधिसूचनेच्या दिनांकापासून लागू आहेत. 
त्यामुळे नियुक्तीच्या चार वर्षाची परिगणना विचारात घेताना ज्या कर्मचा-यांकडे सुधारीत अधिसूचनेच्या 
दिनांकास विहित संधी उपलब्ध आहेत, त्यांनाच सुधारीत आदेशातील तरतुदी लागू राहतील. ज्या कर्मचा- 
यांच्या विहित संधीचा कालावधी सदर अधिसूचनेच्या दिनांकापूर्वी पूर्ण झाला आहे त्यांना यापूर्वीच्या 
तरतुदीनुसार एतदर्थ मंडळाची परीक्षा देणे अनिवार्य आहे. 


सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०६०८१६२६५४४९३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Apama Arvind Gawde 
Aparna Arving se 


st=Maharashtra, 


75.4.20=740b debSahc04h424 74% c5 R2b5 67F5 65 fb A497 ea 


G a wd 6 र य 
(अपर्णा अ.गावडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 


RR 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टंलेप-१०१५/प्र.क्र.१७६/भाषा-२ 


२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३) सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४) मा. मुख्यसचिव/ अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
५) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

६) सर्व जिल्हाधिकारी 

७) सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

८) प्रबंधक उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई (पत्राने) 

९) प्रबंधक उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई (पत्राने) 

१० सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई 

११) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

१२) लोकायुक्‍्त/उप लोकायुक्त, मुंबई (पत्राने) 

१३) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१४) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

मा.मंत्री, मराठी भाषा यांचे विशेष कार्य अधिकारी 

सर्व मंत्रालयीन विभाग 

भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, वांद्रे (पूर्व, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 
संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई 

सर्व विभागीय सहायक भाषा संचालक, पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नवी मुंबई 
निवड नस्ती (भाषा-२) 


-2 =o 
S 


oO oOo 
oO ~ 


0 


aw) 


4 
२२ 
२२ 
२४ 


AS 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक त्यांनी त्यांच्या 
अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयांतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या निदर्शनास आणावे. 


२२ 


इंग्रजी लघुलेखक/ लघुटंकलेखक/ टंकलेखक/ 
लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी 
एतदर्थ मंडळाच्या मराठी लघुलेखन/टंकलेखन 
परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासंदर्भातील परिपत्रक रद्द 
करणेबाबत, 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:-टंलेप-२०१५/प्र.क्र.१७६/भाषा-२, 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २९ ऑक्टोबर, २०२१ 
वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र. टंलेप्र-१०८१/सीआर-३४४/वीस-ब, दि. ६.५.१९९१ 
२) समक्रमांकाची दि.२४.३.२०१७ ची अधिसूचना 
३) समक्रमांकाचे दि.०७.०६.२०१७ चे परिपत्रक 
४) समक्रमांकाची दि.०६.१०.२०२१ ची अधिसुचना 


शासन परिपत्रक: - 

aay सेवेतील इंग्रजी लघुलेखक/लघुटंकलेखक/टंकलेखक/लिपिक-टंकलेखक संवर्गाच्या 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.६.५.१९९१ च्या अधिसूचनेमध्ये दि.२४.३.२०१७ च्या ATT TS सुधारणा 
करण्यात आली आहे. सदर अधिसूचनेसंदर्भात संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये सुचना देण्यात आल्या होत्या. 
दि.०६.०५.१९९१ च्या अधिसूचनेमध्ये आता आणखी काही सुधारणा दि. ०५.१०.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये 
करण्यात आल्या असल्याने शासन परिपत्रक क्र. टंलेप-२०१५/प्रक्र.१७६/भाषा-२, दि.०७.०६.२०१७ रद्द 
करण्यात येत आहे. 


सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११०२९१५१८०००२३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MILIND BHAGWAN &: 
GAWADE 


(मिलिंद गवादे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


ररे 
शासन परिपत्रक क्रमांकः टंलेप-२०१५/प्र.क्र.१७६/भाषा-२, 


3) सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सविव 

४) मा. मुख्यसचिव/ अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
५) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

६) सर्व जिल्हाधिकारी 

७ सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

८) प्रबंधक उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई (पत्राने) 

९) प्रबंधक उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई (पत्राने) 

१०७ सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई 

११) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

92) लोकायुक्‍्त/उप लोकायुक्त, मुंबई (पत्राने) 

१३) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१४) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१७) मा.मंत्री, मराठी भाषा यांचे विशेष कार्य अधिकारी 

१८) सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

१९) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई 

२० सविव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई 

२१ सविव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 

22) संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई 

२३) सर्व विभागीय सहायक भाषा संचालक, पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नवी मुंबई 
२४) निवड नस्ती (भाषा-२) 


सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक त्यांनी त्यांच्या 
अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयांतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या निदर्शनास आणावे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


